RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - १९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ७ - १३ , २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २० ,किंमत : १९ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २८ एप्रिल २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१३/ ५२८ / प्र.क्र . २३६/ २०१३/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक 
योजना ” असे संबोधिले आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम १५ चे उप - कलम ( १) अन्वये शासन अधिसूचना , नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीएस-१६००/ ९३२ / 
प्र. क्र . ३२ / २००३ ( भाग- १)/नवि -९, दिनांक १४ जुलै २००५ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत , अहमदनगर नागरी विकास केंद्र नकाशानुसार मौजे नेप्ती , तालुका अहमदनगर येथील गट क्रमांक 
७२ (पैकी) मधील १ .३१ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) कृषी विभागात समाविष्ट होते ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप-कलम (४) मधील तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना , नगरविकास विभाग क्रमांक 
टीपीएस -१६१० / १/ प्र. क्र .२७/१०/ नवि -९, दिनांक १ जुलै २०१० अन्वये “ उक्त क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून ” कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अहमदनगर 
साठी दर्शविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्राच्या जमीनमालकाकडून प्राप्त निवेदन व कृषी उत्पन्न बाजार समिती , अहमदनगर यांच्या दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१० 
रोजीच्या अभिप्रायांचा विचार करता , उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेमधील “ उक्त क्षेत्र कृषी 
उत्पन्न बाजार समिती, अहमदनगर ” मधून वगळून कृषी विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे “ उक्त 
प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे); 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे उप - कलम (३ ) च्या तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १६१०/ ०१ /प्र.क्र . २७/ 
१०/ नवि -९, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०११ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत जनतेकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना 
सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता , उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ (२) अन्वये “ अधिकारी” म्हणून तत्कालीन 
उपसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग, नाशिक यांची नियुक्ती करण्यात आली होती (यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधिले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल पत्र क्रमांक नावि / प्रा. यो . अहमदनगर / कलम -२० ( ३) /१४८३, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१२ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे ; 

(१) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर विचार करून व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर 
उक्त क्षेत्र “ कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अहमदनगर ” मधून वगळून मुक्त झालेले क्षेत्र कृषी विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे 
मत झाले आहे; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचेकलम २० चे उप - कलम (४ ) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन उक्त क्षेत्राबाबतच्या उक्त फेरबदलास 
पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १४ जुलै २००५ ची अधिसूचना पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत 
आहे. 
उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

नोंद 
उक्त प्रादेशिक योजनेच्या मौजे नेप्ती, तालुका अहमदनगर येथील गट क्रमांक ७२ (पैकी) मधील अंदाजे १. ३१ हेक्टर क्षेत्र “ कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती, अहमदनगर ” मधून वगळण्यात येत असून मुक्त झालेले क्षेत्र नकाशात दर्शविल्यानुसार कृषी विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 

(१)जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
( २) विभागीय सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक 
प्रस्तुत फेरबदल सदर अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
प्रस्तुत अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra .gov .in या संकेतस्थळावरसुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजय व. बारई, 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 28th April 2015 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

TPS - 1613/528 /CR -236 /2013/UD - 9. - Whereas , the Regional Plan of Ahmednagar district (hereinafter 
referred to as " the said Regional Plan ") has been sanctioned by the Government vide Urban Development 
Department Notification No . TPS - 1600 / 932 /CR - 32 /2003(Part - 1)/UD - 9 , dated the 14th July , 2005 under 
sub - section ( 1) of Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafterreferred to as " the said Act") , and it has come into force with effect from the 1st 
October, 2005 ; 

and whereas, in Urban Development Plan of Ahmednagar, in the said Regional Plan , the land 
admeasuring about 1. 31 Hectare ,bearing Gat No. 72 (Part) ofMauze Nepti, Taluka Ahmednagar (hereinafter 
referred to as “ the said Land " ) was shown under Agricultural Zone ; 

and whereas, the said Land has been deleted from Agriculture Zone and shown for “Agricultural 
Produce Market Committee , Ahmednagar" vide Urban Development Department s Notification No . TPS 
1610 /01/CR -27 / 10 /UD - 9 , dated 1st July , 2010 , under Section 20 ( 4) of the said Act; 

and whereas , after considering the application from the land owner and the remarks dated 23rd 
November, 2010 by the Agricultural Produce Market Committee , Ahmednagar, the Government of 
Maharashtra is of the opinion that the said Land should be deleted from “ Agricultural Produce Market 
Committee , Ahmednagar" and should be included in Agriculture Zone (hereinafter to as “ the said Proposed 
Modification ”) , as provided in sub - section ( 2) of Section 20 of the said Act; 

and whereas, Notice No . TPS - 1610 /01/CR -27 / 10 /UD - 9 , dated the 29th November, 2011 , under sub 
section ( 3 ) of Section 20 of the said Act ,was published ,inviting objections and suggestions from the public 
regarding the said Proposed Modification and the then Deputy Director of Town Planning, Nashik Division , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३ , शके १९३७ 


Nashik , was appointed as the Officer (hereinafter referred to as " the said Officer ) for the purpose of sub 
section ( 2 ) of Section 162 of the said Act, to hear the suggestions and objections received in this regard 
and submit his report to the Government ; 

and whereas , thesaid Officer , vide his letter No . नावि / प्रा . यो . अहमदनगर / कलम - २० ( ३)/ १४८३, dated the 24th 
August, 2012 has submitted his report to the Government ; 

and whereas, after considering the report of the said Officer and consulting the Director of Town 
Planning ,Maharashtra State , Pune , the Governmentis of the opinion that the said Land should be deleted 
from Agricultural Produce Market Committee , Ahmednagar and land thus released , should be included in 
Agriculture Zone. 

Now therefore , in exercise of powers conferred on it by sub - section (4 ) of Section 20 of the Act, the 
Governmenthereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification 
dated the 14th July , 2005as follows - 
In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry - 

ENTRY 
In the said Regional Plan , the land bearing Gat No. 72 (Part ) ofMauze Nepti, Taluka Ahmednagar, is 
deleted from Agricultural Produce Market Committee , Ahmednagar and land thus released , is included in 
Agriculture Zone , as shown on the plan . 

Copy of the plan showing the abovesaid Sanctioned Modification , shallbemade available for inspection 
of the generalpublic during office hours on allworking days at the following offices 

( 1) The Collector, Ahmednagar. 
(2 ) The Divisional Joint Director of Town Planning, Nashik Division ,Nashik . 

The modification shall come into force from the date of publication of this Notification in the Maharashtra 
GovernmentGazette . 

This Notification shall also be made available on the Government s web site at www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

SANJAY V . BARAI, 
Section Officer to Government. 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २८ एप्रिल २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

आदेश 
क्रमांक टीपीएस - १६१४/ ४६७/ प्र.क्र . २४०/ २०१४/ नवि- ९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वयेशिर्डी शहराची विकास योजना, संचालक , 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक वि. यो ./शिर्डी/ टीपीव्ही-४/ ७३३४ , दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ अन्वयेमंजूर केली असून ती 
दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजेशिर्डी येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ८८० सह सर्व्हे क्रमांक 
५३ ( ६) ( जुना सर्वे क्रमांक ५३ /१ - क /२) मधील अंदाजे ५५७० चौ . मी . जागा (यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) “ आरक्षण क्रमांक २४ 
प्राथमिक शाळा ” करिता (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) आरक्षित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी,शिर्डी नगरपंचायतीने (यापुढे “ उक्त नगर पंचायत ” असे संबोधले आहे ) उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या 
दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादन केली नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१ ) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी , अहमदनगर जिल्हा परिषद 
यांचेवर दिनांक ६ डिसेंबर २०१२ रोजी सूचना बजावून उक्त जागा उक्त नगरपंचायतीने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये सूचना बजावल्यानंतरही उक्त नगरपंचायतीने बारा महिन्याच्या 
कालावधीत उक्त जागा संपादित केली नाही; 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १२७९ / २०१४ मध्ये दिनांक ६ मे 
२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारीत केले 
आहेत ; 

__ आणि ज्याअर्थी, रिट याचिका क्रमांक १२७९ / २०१४ मधील मा . न्यायालयाच्या दिनांक ६ मे २०१४ रोजीच्या निर्णयाच्या विरोधात उक्त 
नगरपंचायतीने मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक ११८/ २०१४, मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ 
रोजीच्या निर्णयान्वयेफेटाळली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २) नुसार उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक 
आहे. 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) व (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील शिर्डी शहराच्या विकास 
योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक २४- प्राथमिक शाळा ” हे आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली 
जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी,शिर्डी नगर पंचायत , जिल्हा अहमदनगर 
यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . मौजे, तालुका व जिल्हा 

सिटी सर्व्हे क्रमांक / 

जागेचे क्षेत्र विकास योजनेमधील 
सर्व्हे क्रमांक 

आरक्षण 


मौजेशिर्डी, तालुका राहता , । मौजेशिर्डी येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ८८० ५५७० चौ. मी . आरक्षण क्रमांक २४ 
जिल्हा अहमदनगर . सह सर्वे क्रमांक ५३ (६ ) 

प्राथमिक शाळा 
( जुना सर्व्हे क्रमांक ५३ / १- क - २) 
प्रस्तुत आदेश शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावरसुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

संजय व. बारई , 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


VV 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Dated 28thApril 2015 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

ORDER 
No. TPS- 1614 /467 /CR -240 /2014 /UD - 9. - Whereas, the Director of Town Planning,Maharashtra State, 
Pune, vide his Notification No . DP / Shirdi/TPV-IV /7334 , dated the 15th December, 1992 has sanctioned the 
Development Plan of Shirdi (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1) 
of the Maharashtra Regional and Town PlanningAct, 1966 (Mah .ActNo. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as“ the said Act”) and the samehas comeinto force with effect from the 25th February, 1993 ; 

and whereas, in the said Development Plan , the land admeasuring 5570 Sq . Mtrs. ofMauze Shirdi, 
bearing City Survey No . 880 with Survey No. 53 (6 ) [Old Survey No. 53/ 1 5 2],more particularly described 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land ") is reserved for " Site No. 24 
Primary School” (hereinafter referred to as " the said Reservation ”) ; 

and whereas , the said land was not acquired by the ShirdiNagar Panchayat (hereinafter referred to 
as " the said Nagar Panchayat" ) within ten years from the date on which the said Development Plan came 
into force ; 

and whereas , the owner of the said Land , issued a notice , dated 6th December, 2012 , under sub 
section ( 1) of Section 127 of the said Act, to the Chief Executive Officer, Zilla Parishad , Ahmednagar and 
informing that the said Land had not been acquired by the said Nagar Panchayat, within the stipulated 
period ; 

and whereas , even after service of the said notice as aforesaid , the said Land has not been acquired 
within a period of twelve months from the date of the service of said notice under sub -section ( 1 ) of Section 
127 of the said Act. by the said Nagar Panchayat ; 

and whereas , the Hon ble High Court of Judicature atMumbai, Bench at Aurangabad , in Writ Petition 
No. 1279 /2014 , filed by the owner of the said Land, has vide its Order, dated the 6th May , 2014 , held that, 
the said Reservation , to extent of the said Land, stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 


and whereas, the Hon ble High Court of Judicature at Mumbai, Bench atAurangabad ,has dismissed 
the Review Petition No. 118 / 2014 in Writ Petition No. 1279 /2014, filed by the said Nagar Panchayat, vide its 
Order, dated the 25th September, 2014 ; 

and whereas , it is accordingly expedient to notify that the said Reservation , to the extent of the said 
Land ,has lapsed . 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - section (1) and (2 ) of Section 127 of the 
said Act, and of all other powers enabling it in thatbehalf , the Government ofMaharashtra , hereby notifies 
that, the said reservation viz ., " Site No. 24 - Primary School" on the said Land, as specified in the said 
Development Plan , stands lapsed , to the extent of the said land and the said Land stands released and 
shall be available to the owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of 
adjacent land under the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the area on which the said reservation has lapsed vide this Order, is 
available in the office of the Chief Officer, Shirdi Nagar Panchayat, district Ahmednagar, during office hours 
on allworking days for inspection ofpublic upto one month . 

Schedule 
Mauze, Taluka , 

City Survey / Area of the Reservation of 
No. District 

Survey No . 

Land Development Plan 


Mauze Shirdi, City Survey No. 880 with 5570 

" Site No. 24 
Taluka Rahata , Survey No. 53 (6 ) 

Sq. Mtrs . Primary School" 
District Ahmednagar. [Old Survey No . 53 /1 5 2 ] 
This Notification shall also bemade available on the Government s web site atwww .maharashtra . gov. in 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY V. BARAI, 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख यांजकडून 


वाचा. - ( १) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्था - १०३/ प्र. क्र . १९ / ल - १, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ 


( २) उपसंचालक , भूमि अभिलेख , नाशिक प्रदेश, नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. ३/ परिरक्षण / का . वि. २९३/ २०१४, दिनांक 

१८ सप्टेंबर २०१४ , फेरप्रस्ताव दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४. 


__ अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ परि. /प्र. क्र . ६३/ २०१५ . - उपसंचालक, भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश , नाशिक यांनी उपरोल्लेखित क्रमांक (२) अन्वये मौजे 
आनंदवली व गंगापूर या गावांचे परिरक्षण करणेकामी उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख, इगतपुरी या कार्यालयाकडील निमतानदार क्रमांक ( १) चे पद नगर 
भूमापन अधिकारी, क्रमांक १, नाशिक यांचेकडे वर्ग करणेत येऊन त्यांचे पदनामात बदल करून परिरक्षण भूमापक सजा आनंदवली म्हणून नव्याने निर्माण 
करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे. 


शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना - १०९३/प्र .क्र .- १९ / ल- १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ मधील परिच्छेद क्रमांक २ 
( सात) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख, इगतपुरी यांचे आस्थापनेवरील निमतानदार क्रमांक ( १) हे पद नगर 
भूमापन अधिकारी, क्रमांक १, नाशिक यांचे आस्थापनेवर वर्ग करणेत येऊन त्यांचे पदनामात परिरक्षण भूमापक सजा, आनंदवली असा बदल करणेत 
येत आहे. सदरचा सजा नव्याने निर्माण करणेत येत आहे . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश , नाशिक यांनी त्यांचेकडील उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, इगतपुरी यांचे कार्यालयाकडील निमतानदार 
क्रमांक (१) हे पद नगर भूमापन अधिकारी, क्रमांक १, नाशिक यांचे आस्थापनेवर परिरक्षण भूमापक सजा, आनंदवली म्हणून वर्ग करावे व सदर पदावर 
नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करावेत . 

__ सदरचे पद हे सद्याचे मंजूर असून ते केवळ स्थानांतरीत असून तसेच जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख, नाशिक , जिल्हा नाशिक यांनी त्यांना मंजूर 
केलेल्या अनुदानातून वर्ग केलेल्या पदाचा खर्च भागविणेत यावा. त्याबाबतचा खर्च “ लेखाशीर्ष सी -१, २०२९ जमीन महसूल १०३ भूमि अभिलेख , 
१०३ ( ०१ ) शहर भूमि अभिलेख ” या लेखाशीर्षाखाली करणेत यावा . 

नगर भूमापन अधिकारी, क्रमांक १, नाशिक यांचे अधिनस्त सजा आनंदवलीमध्ये समाविष्ट होणारी गावे व मिळकतीचा तपशील 
खालीलप्रमाणे. 


अ . क्र . 


सजाचे नाव 


सजामध्ये नव्याने समाविष्ट होणारी 


गावे 


मिळकती 


आनंदवली 


आनंदवली 


३४३७ 


गंगापूर 


४२०९ 


एकूण 


२ गावे 


७६४६ 


वर नमूद केलेप्रमाणे मौजे आनंदवली व गंगापूर ही गावे नव्याने परिरक्षणास हाती घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ मे २०१५ पासून होणेची आहे. 


एस . पी . कडूपाटील , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे . 


पुणे, २३ एप्रिल २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मे७- १३ , २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


ज्ञापन 


क्रमांक प्राससं/नियमन/ कादवाससाका/ पोनिदु/मंजुरी/ १०३४/ २०१४. - कादवा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , मातेरेवाडी, राजारामनगर, 
तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक या कारखान्याच्या दिनांक २४ एप्रिल २०१३ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील संमत ठराव क्रमांक ७ नुसार 
तसेच मा . साखर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक सा. आ ./प्र . शा -२/ ९७, घ. दु. / उपविधी दुरुस्ती/६३९९/ २०१४ , दिनांक १६ मे २०१४ 
अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मी , एम . डी . भालेराव, प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था, अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १३ ( २) व ( ३) तसेच त्याखालील नियम , १९६१ चे नियम १२ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


उपविधी क्रमांक 


आदेश 


सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्रमांक ४ नुसार मंजूर 


आदर्श उपविधी क्रमांक १ ते ६२ पैकी क्रमांक ६, ७- अ,ब, क , १७- अ ३ 
( VI ), १७ - ब ५ वगळून . 


आदर्श उपविधी क्रमांक ६, ७ - अ , ब , क , १७ - अ ३ ( VI), १७ - ब ५ 


शासन आदेश दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१० व आदर्श उपविधीतील 
तरतुदीशी विसंगत असल्याने सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्रमांक ४ नुसार 
नामंजूर . 


कारखान्याच्या दप्तरी असलेल्या उपविधी धारिकेस हे ज्ञापन जोडून ठेवावे. 


एम. डी . भालेराव , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २१ ऑगस्ट २०१४ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/ मुलिविसर्जन / नेमणूक /६४५ / सन २००१. - विसर्जन अधिकारी यांचे नेमणुकीबाबत खाली निर्दिष्ट केलेल्या विसर्जित संस्थांचे 
नावासमोर लिहिल्याप्रमाणे आज्ञामध्ये अंशत: बदल करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० च्या कलम १०३ ( ४) मधील तदतुदीनुसार 
श्री. एल. बी . कोठारे , सहकार अधिकारी (प्रथम श्रेणी), सहकारी संस्था, श्रीगोंदा यांच्याऐवजी श्री. एस. डी . दळवी , सहायक जिल्ह ग्रामोद्योग अधिकारी , 
अहमदनगर यांची नेमणूक सदर संस्थांचेविसर्जन अधिकारी म्हणून करण्यात येत आहे. तरी त्यांनी सदर संस्थांचे दप्तर ताब्यात घेऊन त्याचा अहवाल 


या कार्यालयात सादर करावा. 


संस्थेचे नाव 


विसर्जन अधिकारी नेमणूक आदेश क्रमांक व दिनांक 


भैरवनाथ औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , बनपिंप्री, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर . 


जा . क्रमांक सनिश्री/ मुलि / सर्वेक्षण/ का. का ./ १०२/ भैरवनाथ/ औद्यो./ सन २००० , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २००० . 


दुर्वाचनीय , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा , १४ फेब्रुवारी २००१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३ , शके १९३७ 


तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी यांजकडून 
वाचावे . - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा. क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन 

२०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, गंगापूर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , गंगापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक २८ जानेवारी २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक / गंगापूर आदि. वि . का . /६१/ सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, गंगापूर आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी सोसायटी लिमिटेड , गंगापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन 
२०१४- १५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे 
क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, गंगापूर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , गंगापूर , तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
कार्यकारी मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ११ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी गंगापूर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , गंगापूर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी गंगापूर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, गंगापूर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क -ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३) (क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/५५०/ सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , गंगापूर 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , गंगापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद 
उमेदवार त्या - त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 
उमेदवाराचे संपूर्ण नाव ___ मतदार संघ 

पत्ता 


अ . क्र . 


G-rm» 


गावीत बालुदास बाज्या 
गावीत रमेश धर्मा 
वसावे भिमसिंग इसऱ्या 
वसावे जतनसिंग विनायक 
वसावे मगन टाकल्या 
वसावे किसन नुरजी 
गावीत विमाबाई गोविंद 
वसावे लिलाबाई शरद 
वसावे सुदाम बावा 
राणा सुरेश सुकलाल 
राणा प्रकाश नटवरलाल 
रिक्त पद 
रिक्त पद 


»9 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
महिला राखीव 
महिला राखीव 
अनुसूचित जाती / जमाती सभासदांसाठी राखीव 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग ( राखीव ) 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग ( राखीव ) 


मुक्काम अंठीपाडा, पोस्ट गंगापूर 
मुक्काम पोस्ट गंगापूर 
मुक्काम पोस्ट गंगापूर 
मुक्काम अंठीपाडा, पोस्ट गंगापूर 
मुक्काम अंठीपाडा, पोस्ट गंगापूर 
मुक्काम पोस्ट गंगापूर 
मुक्काम अंठीपाडा, पोस्ट गंगापूर 
मुक्काम पोस्ट गंगापूर 
मुक्काम पोस्ट गंगापूर 
मुक्काम पोस्ट गंगापूर 
मुक्काम पोस्ट गंगापूर 


re 


सुजय भिकन पोटे , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , 

तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार. 


नवापूर , ३० जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


वाचावे. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ ( ३) (क ) 
( ३ ) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा .क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 
___ सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, भादवड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, भादवड , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक २९ जानेवारी २०१५. 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक / भादवड आदि . वि . का ./६६/ सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, भादवड आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी सोसायटी लिमिटेड , भादवड , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन 
२०१४ - १५ ते सन २०१९- २० या कालावधीचीपंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे 
क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, भादवड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , भादवड , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
कार्यकारी मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून १२ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी भादवड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , भादवड , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी भादवड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, भादवड , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , भादवड 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , भादवड , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत . त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद 
उमेदवार त्या त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 
अ. क्र . उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदार संघ 


पत्ता 


. 


० 


कोकणी रामकृष्ण भिवसन 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 


. 


वळवी अमरसिंग भामटु 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 


० 


वळवी जयसिंग देवल्या 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 


वळवी मलामजी मंगा 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 


वळवी दशरथ राज्या 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 


मुक्काम झामटयावड , पोस्ट भादवड, 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट भादवड , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम झलेपाडा , पोस्ट भादवड , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम घोगलपाडा, पोस्ट भादवड, 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट भादवड , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम घोगलपाडा , पोस्ट भादवड , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट भादवड , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम घोगलपाडा , पोस्ट भादवड , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट भादवड, 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट भादवड , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


वळवी अर्जुन रामा 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 


6 


गावीत उषाबाई सुभाष 


महिला राखीव 


पाडवी निर्मला अजित 


महिला राखीव 


वळवी गोविंद परशराम 


अनुसूचित जाती/ जमाती सभासदांसाठी राखीव 


१० 


जैन निलेश पृथ्वीराज 


सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदार संघ 


पत्ता 


३ 


जैन पृथ्वीराज मेघराज 


सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 


मुक्काम पोस्ट भादवड , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट भादवड , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


जयस्वाल दिपक छोटालाल 


इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग( राखीव) 


१३ 


रिक्त पद 


भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग ( राखीव ) 


सुजय भिकन पोटे , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , 

तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार . 


नवापूर , ३० जानेवारी २०१५ . 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ मधील नियम ७५ ( ३) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश / ५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, कोळदा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , कोळदा , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक २९ जानेवारी २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक/ कोळदा आदि . वि. का. / ७३ / सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, कोळदा आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी सोसायटी लिमिटेड , कोळदा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन 
२०१४-१५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे 
क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कोळदा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, कोळदा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
कार्यकारी मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ९ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कोळदा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, कोळदा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कोळदा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , कोळदा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३) (क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा / 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५०/ सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , कोळदा 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, कोळदा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत . त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद 
उमेदवार त्या त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 
उमेदवाराचे संपूर्ण नाव मतदार संघ 

पत्ता 


-०० 


वसावे संजय सुदाम 
वसावे राजेश जयराम 
वसावे व्यंकट बापू 
वसावे वसंत बावा 
वसावे रामदास धिरजी 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 


मुक्काम पोस्ट कोळदा , तालुका नवापूर 
मुक्काम पोस्ट कोळदा, तालुका नवापूर 
मुक्काम पोस्ट कोळदा, तालुका नवापूर 
मुक्काम पोस्ट कोळदा, तालुका नवापूर 
मुक्काम सावरट , पोस्ट कोळदा, तालुका नवापूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


११ 


अ.क्र . 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदार संघ 


पत्ता 


वसावे जयसिंग भिमसिंग 
वसावे जितेंद्र रामा 
वसावे वासंती भ्र. रामा 
वसावे उखडी भ्र . रामा 
रिक्त 
रिक्त 
रिक्त 


मुक्काम पोस्ट कोळदा , तालुका नवापूर 
मुक्काम पोस्ट कोळदा, तालुका नवापूर 
मुक्काम सावरट , पोस्ट कोळदा, तालुका नवापूर 
मुक्काम पोस्ट कोळदा, तालुका नवापूर 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
अनुसूचित जाती / जमाती सभासदांसाठी राखीव । 
महिला राखीव 
महिला राखीव 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग ( राखीव ) 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग ( राखीव) 


रिक्त 


सुजय भिकन पोटे, 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , 

तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


नवापूर , ३० जानेवारी २०१५ . 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा .क्र . रासनिप्रा/ तालुका-प्रभाग सनिअ आदेश/५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, चिंचपाडा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , चिंचपाडा , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५. 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना /निवडणूक/चिंचपाडा आदि.वि. का ./ ४०३ / सन २०१५ . - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, चिंचपाडा आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , चिंचपाडा , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक 
मंडळाची सन २०१४ - १५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आलेली असून तसा 
निकाल वाचावे क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 
__ आणि ज्याअर्थी, चिंचपाडा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , चिंचपाडा , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
कार्यकारी मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ४ सदस्य अविरोध व ९ सदस्य गुप्त मतदान पद्धतीने निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी चिंचपाडा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , चिंचपाडा , तालुका 
नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी चिंचपाडा आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , चिंचपाडा , तालुका 
नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचेनिवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचेपत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ 
रोजी कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहे. 

__ त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क- ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३) (क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की, चिंचपाडा 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, चिंचपाडा, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून यथोचितरित्या निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद 
उमेदवार त्या - त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून यथोचितरित्या निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदार संघ 


पत्ता 


गावीत धिरसिंग लालजी 


वसावे अजनसिंग संभु 


वसावे दिलीप सत्तरसिंग 


नाईक अर्जुन नथू 


पाडवी भिमसिंग राजाराम 


नाईक वसंत शांतीलाल 


जयस्वाल महादेव बैजनाथ 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी चिंचपाडा, तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार कर्जदार प्रतिनिधी चिंचपाडा, तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 

चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 
कर्जदार प्रतिनिधी 

जिल्हा नंदुरबार . 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 

चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 
कर्जदार प्रतिनिधी 

जिल्हा नंदुरबार . 
अनुसूचित जाती/ जमाती प्रतिनिधी 

चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
महिला प्रतिनिधी 

चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
महिला प्रतिनिधी 

चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 

चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 

चिंचपाडा , तालुका नवापूर , 
विशेष मागास प्रवर्ग 

जिल्हा नंदुरबार . 


यादव देवकाबाई जगननारायण 


वसावे प्रमोद बद्रिनाथ 


१० 


पाडवी कुमदिनी अरुण 


११ 


वसावे गुनाबाई गोविंद 


१२ 


बारडोल्या हारुण हाशिम 


शिंदे सदाशिव काशिराम 


सुजय भिकन पोटे , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नवापूर , 

तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


नवापूर , ६ फेब्रुवारी २०१५ . 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३ ) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा. क्र . रासनिप्रा/ तालुका-प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, नावली आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, ढोंग , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक २९ जानेवारी २०१५. 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक / ढोंग आदि . वि . का./ ४०९/ सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, ढोंग आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी सोसायटी लिमिटेड, ढोंग , तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन २०१४ 
१५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे क्रमांक 
४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, ढोंग आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , ढोंग , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी 
मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ९ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३ , शके १९३७ 


१३ 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी ढोंग आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , ढोंग , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी ढोंग आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, ढोंग , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क -ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३) (क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा / 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश / ५५० / सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , ढोंग 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , ढोंग , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून कार्यकारी 
मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद उमेदवार त्या त्या 
मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 
अ.क्र . उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदार संघ 

पत्ता 


به 


م 


गांगुर्डे दिलीप जालमसिंग 


به 


कोकणी भामटु वाऱ्या 


३ 


कोकणी ब्रिजलाल काथोड 


ه 


पळसून , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
ढोंग, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
ढोंग , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मळवान, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मळवान, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
सागाळी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


कोकणी रामसिंग गोप्या 


ه 


م 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
अनुसूचित जाती/ जमाती प्रतिनिधी 


कोकणी लक्ष्मण महादू 


कोकणी भिमसिंग डोंगरसिंग 


पद रिक्त 


पद रिक्त 


गावीत किसन नाथा 


कोकणी कलीबाई जयसिंग 


महिला प्रतिनिधी 


पिंपळे, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
पळसून, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
सागाळी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


११ 


कोकणी अवशीबाई चंदुलाल 


महिला प्रतिनिधी 


पद रिक्त 
पद रिक्त 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग 


सुजय भिकन पोटे , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , नवापूर , 

तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


नवापूर , २९ जानेवारी २०१५. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


वाचावे. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३ ) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा .क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 
__ सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, खैरवे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, खैरवे, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक २९ जानेवारी २०१५. 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक / खैरवे आदि .वि. का ./ ४२३ / सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , खैरवे आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी सोसायटी लिमिटेड , खैरवे, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन 
२०१४ -१५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीचीपंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी अविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे 
क्रमांक 

४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे. 
आणि ज्याअर्थी, खैरवे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , खैरवे, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी 
मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ११ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी खैरवे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , खैरवे, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे. 

__ आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी खैरवे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, खैरवे, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक २९ जानेवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ ( ३ ) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , खैरवे 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , खैरवे, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद 
उमेदवार त्या - त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 
उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदार संघ 


अ . क्र . 


पत्ता 


वळवी मगन नुरा 


गावीत विजयसिंग लालजी 


वळवी किसन धिरा 


वसावे आंतीलाल भिमसिंग 


वसावे भरत बाबु 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
अनुसूचित जाती/ जमाती प्रतिनिधी 


मुक्काम अंजलीपाडा, पोस्ट शेगवे , 
तालुका नवापूर . 
मुक्काम अंजलीपाडा, पोस्ट शेगवे, 
तालुका नवापूर . 
मुक्काम तलावीपाडा , पोस्ट शेगवे, 
तालुका नवापूर . 
मुक्काम खैरवे, पोस्ट शेगवे , 
तालुका नवापूर . 
मुक्काम खैरवे, पोस्ट शेगवे, 
तालुका नवापूर . 
मुक्काम चिमाणीपाडा , पोस्ट शेगवे, 
तालुका नवापूर . 
मुक्काम खैरवे, पोस्ट शेगवे , 
तालुका नवापूर . 
मुक्काम खैरवे, पोस्ट शेगवे, 
तालुका नवापूर . 
मुक्काम चिमणीपाडा , पोस्ट शेगवे, 
तालुका नवापूर . 
मुक्काम खैरवे, पोस्ट शेगवे, 
तालुका नवापूर . 


पाडवी लक्ष्मण दाज्या 


नाईक कवरसिंग ईश्वर 


नाईक सुपड्या रतनसिंग 


वळवी मगन दावा 


वसावे सरोदा बाप रामजी 


महिला प्रतिनिधी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


१५ 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदार संघ 


पत्ता 


गावीत कांतीबाई दामु 


महिला प्रतिनिधी 


मुक्काम पोस्ट शेगवे, 
तालुका नवापूर . 


पद रिक्त 
पद रिक्त 


१३ 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग 


नवापूर , २९ जानेवारी २०१५. 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३ ) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा .क्र . रासनिप्रा/ तालुका-प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, श्रावणी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, श्रावणी, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक २८ जानेवारी २०१५. 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना /निवडणूक / श्रावणी आदि. वि . का. / ४२९ / सन २०१५ . - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, श्रावणी आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी सोसायटी लिमिटेड , श्रावणी , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन 
२०१४- १५ ते सन २०१९- २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी अविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे 
क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे. 

__ आणि ज्याअर्थी, श्रावणी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , श्रावणी, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
कार्यकारी मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ९ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत. 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी श्रावणी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, श्रावणी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी श्रावणी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, श्रावणी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क- ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक ), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३ ) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , श्रावणी 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , श्रावणी, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत . त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद 
उमेदवार त्या - त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 
अ .क्र . उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदार संघ 


पत्ता 


कोकणी गंगाजी गंगाराम 


कोकणी सुरेश सखाराम 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 


मु . पो . श्रावणी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . श्रावणी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार. 
मु . पो. श्रावणी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . निंबोणी, पो . श्रावणी, 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


कोकणी विश्वास चंद्रसिंग 


४ 


कोकणी देविदास विठ्ठल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदार संघ 


पत्ता 


कोकणी अरूण धर्मा 


मु . श्रावणी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . श्रावणी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


कोकणी रुपसिंग बारकु 


रिक्त पद 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
अनुसूचित जाती / जमाती प्रतिनिधी 


रिक्त पद 


कोकणी राम येसाराम 


कोकणी मालती अंबरसिंग 


महिला प्रतिनिधी 


मु . पो . श्रावणी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . श्रावणी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . श्रावणी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


कोकणी सुमित्रा आत्माराम 


महिला प्रतिनिधी 


रिक्त पद 
रिक्त पद 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग 


नवापूर , २८ जानेवारी २०१५. 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा .क्र . रासनिप्रा / तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
( ४ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, वडफळी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , वडफळी, तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक २७ जानेवारी २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक / वडफळी आदि. वि . का ./४३५ / सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, वडफळी आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , वडफळी, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक 
मंडळाची सन २०१४ -१५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २६ जानेवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आलेली असून तसा 
निकाल वाचावे क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, वडफळी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, वडफळी, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
कार्यकारी मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ९ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी वडफळी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, वडफळी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजी अविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी वडफळी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , वडफळी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ ( ३) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५०/ सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , वडफळी 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , वडफळी, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३ , शके १९३७ 


१७ 


१७ 


कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत . त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद 
उमेदवार त्या त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 
अ. क्र . उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदार संघ 


पत्ता 


वळवी तुकाराम हिरालाल 


वळवी सुनिल प्रकाश 


३ 


वसावे शिड्या काळ्या 


मु . पो. वडफळी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . वडफळी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . वडफळी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो. बिल्दा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . बिल्दा, जिल्हा नंदुरबार . 


कोकणी धरमसिंग महाऱ्या 


५ 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी.. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी . 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी . 
अनुसूचित जाती/ जमाती प्रतिनिधी 


वळवी बन्सीलाल केशव 


वळवी खाज्या वेच्या 


मु . पो. तारापूर , पो. वडफळी, 
तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार . 


रिक्त पद 


रिक्त पद 


वसावे जयराम हुऱ्या 


वसावे बेबीबाई रजेसिंग 


महिला प्रतिनिधी 


मु . पो. वडफळी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . वडफळी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो. वडफळी, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


११ 


वसावे सिताबाई रविकांत 


महिला प्रतिनिधी 


रिक्त पद 
रिक्त पद 


१३ 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग 


नवापूर , २७ जानेवारी २०१५. 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा. क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, शेही आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , शेही, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक २७ जानेवारी २०१५. 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/ निवडणूक/ शेही आदि .वि. का ./ ४४२ / सन २०१५ . - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, शेही आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी सोसायटी लिमिटेड, शेही, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन २०१४ 
१५ ते सन २०१९- २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २५जानेवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे क्रमांक 
४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, शेही आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , शेही, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी 
मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ९ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत. 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी शेही आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , शेही , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २५ जानेवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी शेही आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , शेही , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक २५ जानेवारी २०१५ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक २६ जानेवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३) ( क) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा / 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५०/ सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की, शेही 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , शेही, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून कार्यकारी 
मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद उमेदवार त्या त्या 
मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 
उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदार संघ 


पत्ता 


३ 


१ 


कोकणी यशवंत तुकड्या 


कोकणी प्रकाश फकीरा 


वळवी गेणु मनशा 


शेही, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
शेही, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
शेही, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
शेही, पो . शेही, 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
शेही, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मु . पो . निजामपूर, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


४ 


वळवी सखाराम बाबला 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी 
अनुसूचित जाती/ जमाती प्रतिनिधी 


वळवी प्रल्हाद फुलजी 


वसावे शिवाजी केऱ्या 


रिक्त पद 


रिक्त पद 


वळवी रमेश फुलजी 


कोकणीमंगलाबाई सुरेश 


महिला प्रतिनिधी 


शेही , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
शेही, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार. 
मु . पो. मौलीपाडा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


११ 


वसावे बस्तीबाई अर्जुन 


महिला प्रतिनिधी 


रिक्त पद 
रिक्त पद 


१३ 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग. 


नवापूर , २६ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३ , शके १९३७ 


१९ 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा. क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
(४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, धनराट आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, धनराट , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना /निवडणूक/ धनराट आदि .वि . का./ ४५९ / सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, धनराट आदिवासी विविध कार्यकारी 
सहकारी सोसायटी लिमिटेड , धनराट , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन 
२०१४- १५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आलेली असून तसा निकाल वाचावे 
क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 

____ आणि ज्याअर्थी, धनराट आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , धनराट , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
कार्यकारी मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ९ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी धनराट आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , धनराट , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी धनराट आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , धनराट , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ (३ ) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा/ 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , धनराट 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , धनराट , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत . त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद 
उमेदवार त्या त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 
अ . क्र . उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदार संघ 

पत्ता 


गावीत रविंद्र मगन 


गावीत अंबीर नवल्या 


गावीत बाबू सोन्या 


गावीत कृष्णा नुरा 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
अनुसूचित जाती/ जमाती प्रतिनिधी 


धनराट , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
नवापाडा, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
बोकळझर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
धनराट , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
धनराट , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
धनराट , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


गावीत उत्तम हिंमत 


गावीत दिलीप बाबजी 


रिक्त पद 


रिक्त पद 


गावीत देवराम वसंत 


गावीत सारूबाई मगन 


महिला प्रतिनिधी 


नादवण , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मोरथुवा , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 
नादवण, तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


गावीत पान्ताबाई देवला 


महिला प्रतिनिधी 


रिक्त पद 
रिक्त पद 


१३ 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
भटक्या विमुक्त जाती / जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग. 


नवापूर , ६ जानेवारी २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे७ - १३, २०१५ / वैशाख १७ - २३, शके १९३७ 


वाचावे. - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३ ) ( क ) 
( ३ ) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश / ५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
( ४ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, रंगावली आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , वडकळबी, तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकाल पत्र दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/निवडणूक /रंगावली आदि .वि. का ./ ४६५ / सन २०१५. - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , रंगावली आदिवासी विविध 
कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , रंगावली , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिध्द केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक 
मंडळाची सन २०१४ - १५ ते सन २०१९ - २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी बिनविरोध निवडून आलेली असून तसा 
निकाल वाचावे क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 
_ आणि ज्याअर्थी, रंगावली आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , रंगावली, तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
कार्यकारी मंडळ हे १३ सदस्यांचे असून ९ सदस्य अविरोध निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी रंगावली आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , रंगावली , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी रंगावली आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , रंगावली , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क - ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ), नियम २०१४ मधील 
नियम क्रमांक ७५ ( ३ ) ( क ) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक रासनिप्रा / 
तालुका प्रभाग सनिअ आदेश / ५५० / सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुजय भिकन पोटे , तालुका 
सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , रंगावली 
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड , रंगावली , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून 
कार्यकारी मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद 
उमेदवार त्या त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 
अ . क्र . उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदार संघ 

पत्ता 


For 


गावीत संभु केसऱ्या 


गावीत महादू शंकर 


गावीत कात्या राध्या 


m 


गावीत विनायक ठगण्या 


मु . वडकळंबी, पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार. 
मु . खळीबडी , पो. रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . वाघाळापाडा , पो. नागझरी, 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार. 
मु . प्रतापपूर , पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . प्रतापपूर , पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . वडकळंबी, पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


. 


सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
सर्वसाधारण बिगर आदिवासी खातेदार 
कर्जदार प्रतिनिधी. 
अनुसूचित जाती/ जमाती प्रतिनिधी 


गावीत जगन्नाथ धंजी 


गावीत कंसु रेवा 


७ 


रिक्त पद 


० 


रिक्त पद 


० 


गावीत काकड्या होळ्या 


ao 


गावीत चिना भ्र . अरुण 


महिला प्रतिनिधी 


मु . खळीबडी , पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . उंबर्डी, पो . रायपूर , 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
मु . बोरझर , पो . नागझरी, 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


गावीत भामटी भ्र . शांतु 


महिला प्रतिनिधी 


रिक्त पद 
रिक्त पद 


इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागास प्रवर्ग. 


. 


सुजय भिकन पोटे , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , नवापूर , 

तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार . 


नवापूर , १ जानेवारी २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


